“मोदी आवास” घरकुल 
योजनेसाठी निधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- वगृयो-२०२३/प्र.क्र.४४/योजना-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा: १) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग झासन निर्णय क्र. मोआयो-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-५, 
दि.१०.०७.२०२३ 
२) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग झासन निर्णय क्र.वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/योजना-५, 
दि.२८.०७.२०२३ 
3) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय क्र.मोआयो-२०२३/प्र.क्र.७२/योजना-५, 
दि.११.०९.२०२३ 
४) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णय क्र.वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/योजना-५, 
दि.२७.०९.२०२३ 


शासन ज्ञापन :- 

सन २०२३-२४ ते सन २०२५-२६ या तीन वर्षात १० लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन “मोदी आवास” 
घरकुल योजनेसाठी येत्या ३ वर्षात १२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून यापैकी ३ 
लाख घरांसाठी ३ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करुन सन २०२३-२४ या पहिल्या वर्षात पुर्ण करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. त्याअनुषंगाने “मोदी आवास” घरकुल योजनेसाठी रु.२००,००,००,०००/-(अक्षरी रुपये 
दोनशे कोटी) इतकी तरतुद पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध झाली असून सदर निधी “मागणी क्र.झेडजी-३, 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३, 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक विकास, (०१), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, व 
विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, (०१) (१२) इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास घरकुल 
योजना (२२२५एफ७८२) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या ळेखाशीर्षाखाली संचालक, राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई यांना वितरीत 
करण्यात येत आहे. 
०२. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौ.स.क्र.८०७/व्यय-१४, दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्राप्त 
सहमती नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदरहू शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००५१४३८१०२५३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NARENDRA 
WAMAN AHER ८४ 


( नरेंद्र आहेर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 
प्रत:- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वगृयो-२०२३/प्र.क्र.४४/योजना-५ 


२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
७. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 
८. सर्व जिल्हाधिकारी 
९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१०. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
१२. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय 
१३. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण. 
१४. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१६. सर्व सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१७. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५), मंत्राळय,मुंबई 
१८.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/ कार्यासन-१४१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१९. सर्व कार्यासने, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवड नस्ती (योजना-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


